महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या- 
अधीक्षक व तत्सम, गट ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुले, २०२१ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८ 
२) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र.बदली-३१२१/प्र.क्र.३२/प्रशा-२, दिनांक ०१.०४.२०२१ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या १२, 
दिनांक २९.०७.२०२१ 

शासन आदेठा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आळेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा 
निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ३(१) मधील तरतूदीनुसार दिनांक 
३१.०५.२०२१ रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाने 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०९.०४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील समुपदेशाने बदली 
करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भात 
शिफारशी केल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार 
पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३१२१/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 


अक्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना aro 
१ २ ३ 8 

शि श्री. मिलिद प्रभाकर शोभणे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, श्री. संतोष कांबळे यांच्या 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह  । शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, | बदलीने रिक्‍त होणा-या 
निधी पथक (प्राथ.), जि. रायगड मुंबई विभाग, मुंबई पदावर 

२ श्रीमती स्मिता भारतभुषण दिघे,  । अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह | श्री. अनिल दहिफळे 
अधीक्षक, शिक्षण निरीक्षक निधी पथक, शिक्षण निरीक्षक | यांच्या बदलीने रिक्‍त 
कार्यालय, दक्षिण विभाग, मुंबई कार्यालय, पश्चिम विभाग, मुंबई | होणा-या पदावर 

३ | श्री. अनिल श्रीधरराव दहिफळे, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह | श्रीमती स्मिता दिघे यांच्या 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह  । निधी पथक, शिक्षण निरीक्षक | बदलीने रिक्‍त होणा-या 
निधी पथक, शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, दक्षिण विभाग, मुंबई | पदावर 


कार्यालय, पश्चिम विभाग, मुंबई 


प्रशासन अधिकारी, शिक्षण 
उपसंचालक कार्यालय, मुंबई 
विभाग, मुंबई 


निधी पथक (प्राथ.), जि. रायगड 


४ | श्री. रविद्र ज्ञानेश्वर पाटील, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, श्रीम. वर्षा बेले यांच्या 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह  । शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, | बदलीने रिक्‍त होणा-या 
निधि पथक (माध्य.), नागपूर नागपूर विभाग, नागपूर पदावर 

५ | श्री. गजानन वसंत पारधी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
निधी (प्राथ.), अमरावती कार्यालय, अमरावती 

६ | श्री. राजेद्र बाबासाहेब साठे, अधीक्षक, माध्य. व उच्च माध्य. । Rad पदावर 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह । संचालनालय, म. रा. पुणे 
निधी पथक (प्राथ), पुणे 

७ | सौ. वर्षा दिलीप बेले, कनिष्ठ अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह | रिक्‍त पदावर 
प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निधी पथक (प्राथमिक), चंद्रपूर 
उपसंचालक कार्यालय, नागपूर 
विभाग, नागपूर 

८ | श्री. संतोष सावळा कांबळे, कनिष्ठ । अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह | श्री. मिलिद प्रभाकर 


शोभणे, यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 


९  श्री.प्रफुळ रमेशकांत शाहा, सहा. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह | श्री. राजेंद्र बाबासाहेब 
वसतीगृह प्रमुख, म.रा.शै.सं.प्र.प., । निधी पथक (प्राथ), पुणे साठे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जि. पुणे होणा-या पदावर 

णि ० | श्री. शरद रामा चव्हाण, अधीक्षक, | अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह | रिक्‍त पदावर 
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक । निधी पथक (प्राथमिक), जि. धुळे 
(माध्य.), नंदूरबार 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३ १२१/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 
३. उक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा दिनांक 
३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची sided सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२१०७३०१८३९४३११२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Charushila Devendra 01०00: 
f Maharash 


Charushila 50 री 


2.5.4.20: 


47a9ed 
D eve n d fa C h a U d h a r | pi i कडवा ek ae a 16106: si -2bOcf6of 


Date: 2021.07.30 21:22:09 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


IC 3: ‘Maharasht 
63be 1 bd 1b7158b9523537dcc1 d46bc8077686 


) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA) AERIS राज्य, पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
४) सर्व शिक्षण संचाळक/ सह संचालक 
) 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण), जिल्हा परिषद 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८) सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
२) मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
३) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
8) निवडनस्ती, प्रशञा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


